पदस्थापनेत अंशत: Taos व बदली रद्द 
करण्याबाबत. 


विभाग प्रमुख व अधिव्याख्याता, शासकीय तंत्रनिकेतने 
व तत्सम संस्था, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, 
गट-अ, 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : बदली-४३२३/प्र.क्र.५६/२३/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०३ जुले, २०२३. 


संदर्भ : समक्रमांकाचे शासन आदेशा दि.३० जून, २०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक : 
संदर्भाधीन शासन आदेशात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :- 

१) अ.क्र.०४ येथील स्तंभ क्र.०२ येथे श्री. प्रभाकर सोमाजी चलाख यांचे नाव “अधिव्याख्याता, यंत्र 
अभियांत्रिकी” या शिर्षकाऐवजी “अधिव्याख्याता, भौतिकशास्त्र" या शिर्षकाखाली वाचण्यात यावे. 

२) अ.क्र. ११ व १२ येथील स्तंभ क्र.०२ येथे नमूद अध्यापकांची नावे “अधिव्याख्याता, संगणक 
अभियांत्रिकी” या शिर्षकाऐवजी “अधिव्याख्याता, स्थापत्य अभियांत्रिकी” या शिर्षकाखाली वाचण्यात 
यावीत व अ.क्र.१३ येथील स्तंभ क्र.०२ येथे नमूद श्रीमती भारती मनोज पुरोहित यांचे नाव “अधिव्याख्याता, 
संगणक अभियांत्रिकी” या शिर्षकाखाली वाचण्यात यावे. 


०२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०७०३१३१६४९१८०८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SAMEER been वी . 
LAXMAN DHERE = roan 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अधिव्याख्याता (प्राचार्य, संबंधित संस्था यांचेमार्फत ) 
प्रत : 


-0 


) मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

) सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 
) प्राचार्य, संबंधित शासकीय तंत्रनिकेतने (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 
) 
) 
) 


AY 


CS 0८ wv 


५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर, 
सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 
प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

८) निवड नस्ती (तांशि-७. 


G ८:८४) 


